माणकुले सोनकोठा हाशिवरे, ता.अलिबाग, जि.रायगड 
या खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रथम सुधारीत प्रशाकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२२/(प्र.क्र.१३३)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ ऑक्टोबर, 2023 
पहावे- 
१) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्रमांक खाभूयो-२०१६ /(०६७/२०१६) खारभूमी,मंत्रालय मुंबई - 
४०००३२ दिनांक ०६ जून ,२०१८ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोंकण प्रदेश,मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र / तां-३/मानकुले 
सुप्रमा /३३३८ , दिनांक २३/०८/२०२२ चे पत्र 


प्रस्तावना:- 

AMPs सोनकोठा हाशिवरे खारभूमी योजना ता. अलिबाग, जि. रायगड, बोर्डकाळीन योजना 
आहेत. योजनेची एकूण लांबी ८६७० मीटर आहे. (माणकुले ५८५० मी. व सोनकोठा हाशिवरे २७२० मी.) या 
योजना मुख्य समुद्राळगत आहेत. एकूण लाभक्षेत्र ७९७ हेक्‍टर इतके आहे. 


योजनेचा पुन:प्रापित क्षेत्रानुसार प्रति हेक्‍टरी खर्च रु. २,८३,५७८/- इतका येत असून तो सध्याच्या 
प्रचलित आर्थिक मापदंड रु. २,८६,४१६/- पेक्षा कमी आहे. सद्यस्थितीत या योजनेचे सा.क्र. १५मी. ते 
३६०० मी या भागातील मातीकाम व सा.क्र. १५ मी. ते २४०० मी मधील SAT ST काम पूर्ण झाले आहे. 
तथापि प्रस्तावित कामामधील उघाडयांची बांधकामे व खांडींची बांधकामे करणे यामुळे मंजूर 
अंदाजपत्रकातील कामांच्या व्याप्तीमध्ये बदल, परिमाणातीळ बदल तसेच स्वामित्व धनाचे सुधारित दर, 
वस्तू व सेवा कर चे सुधारित दर या कारणांमुळे वाढ झाल्याने प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
अंदाजपत्रक मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्याकडून सादर करणेत आले 


होते. 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्याकडून संदर्भाधीन पत्र क्र.२ अन्वये 
प्राप्त झालेला माणकुले सोनकोठा SRA खारभूमी योजना ता. अलिबाग, जि. रायगड या खारभूमी 
योजनेच्या नूतनीकरणाच्या कामास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. त्यानुसार सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

माणकुळे सोनकोठा हाशिवरे खारभूमी योजना ता. अलिबाग, जि. रायगड या योजनेच्या 
नूतनीकरणाच्या कामास खारभूमी विभागाची दरसूची सन २०१९-२०२० व जलसंपदा विभागाची दरसूची 
सन २०२१-२०२२ वर आधारित अंदाजित रूपये २२६०.११ लक्ष (रुपये दोन हजार दोनशे साठ लक्ष अकरा 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२२/(प्र.क्र.१३३)/खारभूमी 


हजार फक्त) इतक्या CHAS याव्दारे प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
कामाकरिता रुपये १५३१.५५ लक्ष (रुपये एक हजार Waal एकतीस लक्ष पंच्चावन्न हजार फक्‍त) व 
अनुषंगिक कामाकरिता रुपये ७६.५८ लक्ष (रुपये शहात्तर लक्ष अठ्ठावन्न हजार फक्त), GST करीता रु. 
२२९.६७ लक्ष (रुपये दोनशे एकोणतीस लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त), गौण खनिज करिता रुपये ४०७.०० 
लक्ष (रुपये चारशे सात लक्ष फक्त) व कामगार विमा करीता रुपये १५.३२ लक्ष (रुपये पंधरा लक्ष बत्तीस 
हजार फक्त) अज्ञी तरतूद असून तरतुदींचा उपक्चीर्षवार गोषवारा सोबतच्या "परिशिष्ट अ " मध्ये देण्यात 
आला आहे. सदरील प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१) योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय -५, मुख्य लेखाशिर्ष "४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (१०२) मृद संधारण (०१) खार जमीन योजना (०१) बांधकामे (योजनांतर्गत ) 
(४४०२०३८४)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२) प्रस्तावित योजनेचा खर्च लेखाशिर्ष ४४०२ ०३८४ खाली उपलब्ध निधीमधून होणार असल्याने या 
लेखाशिर्षाखाली प्रगतीपथावरील योजनांचे दायित्व विचारात घेऊन योजना विहित कालावधीत व प्रथम 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण होत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग दिनांक २२.०६.२०१५ मधील परिच्छेद क्र.२(१) व २(२) मधील 
तरतुदींनुसार खारभूमी योजनेचे बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी लाभधारकांनी सहकारी संस्था स्थापन करावी 
व खारभूमी योजना पूर्ण करण्यासाठी पुनःप्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून प्रकल्पातील सहभाग म्हणून 
रुपये ५००/- प्रती हेक्टर खर्च (किमान रुपये २००/-रोख व रुपये ३००/- मजुरीच्या स्वरूपात किंवा 
रोखीने ) घेण्यात यावा. योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना देखभाल व दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे 
हस्तांतरित करणे आवश्‍यक राहील. 


४) सदर कामासाठी विहित मार्गाने अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याशिवाय त्यावर खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५) सदर प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यावर 
झालेल्या अनियमिततेस मान्यता असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यापूर्वी अथवा नंतरही या कामावर कोणतीही अनियमितता झाळेळी असल्यास अथवा आढळल्यास 
सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्याने ती नियमित झालेली आहे असे गृहीत धरता येणार 
नाही. 

६) सदर प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक 
क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. तसेच सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही 
प्रयोजनार्थ मंजूर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा 
अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे प्रदेश कार्यालयाची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२२/(प्र.क्र.१३३)/खारभूमी 


७ प्रचलित शासन निर्णय,नियम, cvc ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली 
निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे व याची जबाबदारी संपूर्णपणे 
प्रदेश कार्यालयाची राहील. 


८) सदर प्रकल्पाच्या प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेमध्ये अंतर्भूत किंमतीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त 
करून घ्यावी. 


९) संपूर्ण प्रकल्प हा सदर प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 


सदरहू शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम भाग-२, 
दिनांक १७/०४/२०१५, भाग पहिला, उपविभाग तीन, अनुक्रमांक ४, परिच्छेद क्रमांक २७(२) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव तसेच 
नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४४/२०२३,कार्यासन १४३४, दिनांक ०८/०६/२०२३ आणि 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४३/२०२३/ व्यय १२, दि. ०४/०७/२०२३ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता या विभागातील खारभूमी 
कार्यासनाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत १० या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१८१७११०५११२७ असा आहे. सदर BST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


अ Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 

सहपत्र:- परिशिष्ट ao > R AV N S H lV AJ | DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 13c482974ccf422b154ad3219b 
12b5a56d8ec2ed058e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A5CAFEFCF97B7EE559404B 1081 AE6CC80B0710E3 
FC3826245F60E43248C12F10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2023.10.18 17:53:48 +05'30' 

(प्रवीण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd :- 
e 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य ,यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेते,विधानपरिषद / विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

९. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

१०. जिल्हाधिकारी, रायगड 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२२/(प्र.क्र.१३३)/खारभूमी 


११. मुख्य अभियंता, (द व प्र व सह सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

१३.आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.उप सचिव (लघु पाटबंधारे) यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 

१६. अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. अवर सचिव, अर्थ शाखा १/२,मंत्रालय, मुंबई. 

१८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग/अर्थ-२,मंत्रालय, मुंबई. 

१९. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन -१४३४) ,मंत्रालय, मुंबई. 

२०. खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२२/(प्र.क्र.१३३)/खारभूमी 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांकः खाभूयो २०२२/प्र. क्र.१३३/ खारभूमी 


दिनांक : १८/१०/२०२३ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट अ 


माणकुले सोनकोठा हाशिवरे, ता.अलिबाग, जि.रायगड या खारभूमी योजनेच्या नुतनीकरणाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतच्या प्रस्तावातील उपशीर्षनिहाय 


तरतूदी 
अ.क्र उपशीर्ष अंदाजपत्रकीय किंमत (रूपये लक्ष) 
| 9 | अ- प्राथमिक कामे ७ ऑकशडिािकाकााां .०० 
२ | ब-भूमी संपादन ७००० | .०० 
३ | क- कामे बंधारा १०६२.०१ 
४ ।फ-आर.एच.टी. वर्क ४५४.१२ 
५ | के-इमारती ०० | .०० 
६ । एम- वृक्षारोपण p00 .00 
9 ओ- संकीर्ण (०० | ere) 
८ | पी- देखभाल ००० | ,०० 
९ | आर- दळणवळण १५.४१ 
एकूण कामे रुपये १५३१.५५ 
गौण खनिज ९०(७.०० 
जी. एस. टी. २२९.६७ 
कामगार विमा १५.३२ 
अनुषांगिक खर्च ७६.५८ 
एकूण रुपये २२६०.११ 
ठळक वैशिष्टये 
पुन:प्रापित होणारे क्षेत्र ७९७ हेक्‍टर 
प्रती हेक्टरी किमत (रुपये) रुपये २,८३,५७८/- 
लाभव्यय गुणोत्तर ३.३६ 
PRAVIN SHIVAJI] -:-:-00 
KOLHE कका 
(प्रवीण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


